राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत महाराष्ट्र 
कृषि उद्योग विकास महामंडळाची 
उपकंपनी महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि., 
अकोला यांना मालेगाव, जि. नाशिक येथे 
जैविक कीटकनाशके व जैविक-खते 
उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MPA २९२२/ प्र.क्र. 20/99 अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,विस्तार,मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १५/०२/२०२२ 


१. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाचे पत्र क्र.मुका/किना/२०२०/३३०१,दि. २३/०२/२०२१ 
२. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय मंजूरी समितीच्या २९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- शासन 
पत्र क्र. RKV-0920/ ७.3. १४/१४-५, दि. ०५/०७/२०२१. 
३. कृषि विभागाचे पत्र क्र. RKV- 0329/C.R.No.89/98-A, दि.२९/०७/२०२१. 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १२०८०/२/२०२१-०7२-|, दि. १७/०९/२०२१ 
५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १५-३/२०२१- Org.Fmg. (॥5:९२५०२), दि. ११/१०/२०२१. 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाची उपकंपनी महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लिमिटेड (MIL), 
अकोला यांनी मालेगाव, जिल्हा नाशिक येथे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जैविक खते, जैविक 
कीटकनाशके, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, विद्राव्य खते आणि पिक संजीवके (PGRs) उत्पादन प्रकल्प स्थापन 


करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय मंजूरी समितीच्या मान्यतेसाठी दि. १० 


मे, २०२१ रोजीच्या २९ व्या बैठकीमध्ये सादर केला होता, या प्रकल्पाचे प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे: 


(रु. लाख) 
अ. तपशील बांधकाम उपकरणांची एकूण 
क्र. खर्च | किंमत 
व्यि जैविक Hepat उत्पादन प्रकल्प (बांधकाम ५५०० चौ.फु.) ११० | ५० १६० 
२. | जैविक खते उत्पादन प्रकल्प (बांधकाम 4400 चौ.फु.) id १६२ २७२ 


(जीवाणू संवर्धन, उत्पादन आणि पॅकिंग युनीट) 
३. | सूक्ष्म मूलद्रव्ये, पिक संजीवके व विद्राव्य खते निर्मिती प्रकल्प | doo | ७९.७५ ।१७९.७५ 
एकूण ३२० | २९१.७५ | §&99.04 


शासन निर्णय क्रमांकः MHA २९२२/ प्र.क्र. 20/99 st 


राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. यांनी सादर केलेल्या 


प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता घेण्याच्या अटीस अधीन राहून तत्वत: मान्यता दिली होती. 


त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. यांनी केंद्र शासनास सुधारीत प्रस्ताव सादर केला होता. 


महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. ही शासन अधिनस्त संस्था असल्यामुळे, सुधारीत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


प्रकल्पाच्या प्रस्तावीत 3 घटकांपैकी सद्य:स्थितीत, केंद्र शासनाने जैविक Hepa व जैविक खते 


उत्पादन प्रकल्प उभारण्याकरिता केंद्र शासनाच्या प्रचलित योजनांतर्गत जैव नियंत्रण प्रयोगशाळा व 


जैविक खते प्रयोगशाळा उभारणे (Bio Control Lab & Bio- Fertilizer Lab) या दोन घटकांच्या 


मापदंडानुसार 100% अर्थसहाय्य करता येईल असे अभिप्राय दिले आहेत. 


त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. मार्फत मालेगाव, जि. नाशिक येथे जैविक 


कीटकनाडाके व जैविक खते उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे: 


शासन निर्णय : 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांची उप कंपनी 


महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि., अकोला यांना माळेगाव, जि. नाशिक येथे जैविक कीटकनाशके व 


जैविक खते उत्पादन (जीवाणू संवर्धन, उत्पादन आणि पॅकिंग युनीट) प्रकल्प उभारण्याकरिता 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रकल्पाकरिता बांधकाम व उपकरणांवरील अपेक्षीत 


खर्चाचा तपशील व त्यापैकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनतंर्गत अनुज्ञेय अनुदान रकमेचा आणि 


महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. यांच्या हिस्स्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


(रु. लाखात) 
अ. तपशील बांधकाम उपकरणांची| एकूण | राकृवियो अनुदान | महाराष्ट्र 
क्र. खर्च किंमत | weed हिस्सा इन्सेकटिसाईड 
किंमत लि. यांचा हिस्स 
i जैविक कीटकनाठडाके | ५० १६० १२८.८१ ३१.१९ 
उत्पादन प्रकल्प (८०-- ४८.८१) 
(बांधकाम ५५०० चौ.फु.) (बांधकाम --उपकरणे) 
२. | जैविक खते उत्पादन | १६२ २७२ १६० ११२ 
प्रकल्प 
(बांधकाम ५५०० चौ.फु.) 
एकूण २२० २१२ B32 262.29 983.98 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः MHA २९२२/ प्र.क्र. २०/१७अ 


२. महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. ही राज्य शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र कृषि उद्योग 


विकास महामंडळाची उपकंपनी असल्याने, सदर प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रचलित 


योजनेच्या मापदंडानुसार १००% अनुदान मंजूर केलेले आहे, त्यामुळे भविष्यात प्रकल्प खर्चात 


कोणत्याही कारणामुळे वाढ झाली तर त्याचा बोजा महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. (MIL) यांना 


उचलावा लागेल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१५१७२७२६०००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH RAWOO KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1 d37e67433a0ce27e6a2caf 
7749979576, 


pseudonym=22C9891 5BODS7E8A4AE6BA33EC226C3725655E71, 
serialNumber=71172C5D9D385E975252C0585193200575D0F23122741A 
D16703141150CC4876, cn=PRAKASH RAWOO KADAM 
Date: 2022.02.16 11:11:23 +05'30' 
(प्रकाशा रा. कदम) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
3 
Wa त I 9 


) मा.मंत्री (कृषी)/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) 

) 


महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, दिनकर देसाई मार्ग, 
आरे कॉलनी, गोरेगाव, मुंबई. 
) कृषि संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
९) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 

१०) कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


